वाचा - 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातंर्गत कार्यरत 
असलेल्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित 
निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळातील कला व 
विज्ञान विद्याशाखेच्या १४१ उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळांमध्ये (कनिष्ठ महाविद्यालय) गणित व 
विज्ञान विषयासाठी प्रत्येक आश्रमशाळेत २ (दोन) 
प्रमाणे २८२ शिक्षकांची पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्रमांक : विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २६ डिसेंबर, २०२३. 


१. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक- 
विभशा-२००६/प्र.क्र.५९/ मावक-६, दिनांक २६ जून, २००८. 
२. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक- 
विभञा-२००६/प्र.क्र.१९/मावक-६, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००९. 
३. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०२९/प्र.क्र.४७/विजाभज-२, दिनांक २१ जानेवारी,२०१३. 
४. शासन शुध्दीपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक- 
विभशा-२००९/प्र.क्र.४७/विजाभज-२, दिनांक २४ जानेवारी,२०१३. 
५. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक- 
विभशा-२००९/प्र.क्र.४७/विजाभज-२, दिनांक ८ फेब्रुवारी,२०१३ 
६. शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१७/प्र.क्र.३०१/विजाभज-२, दिनांक १५ जानेवारी,२०१८ 
७. शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१८/प्र.क्र.9१/विजाभज-२, दिनांक २८ मार्च,२०१८. 
८. शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१३/प्र.क्र.१३०/विजाभज-२, दिनांक ३ ऑगस्ट,२०१८. 
९. शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१३/प्र.क्र.१३०/विजाभज-२, दिनांक ८ मार्च,२०१९. 
१०. शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१३/प्र.क्र.१३०/विजाभज-२, दिनांक १७ सप्टेंबर,२०१९. 
११. शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१९/प्र.क्र.८६१/विजाभज-२, दिनांक ०९ सप्टेंबर,२०१९ 
१२. शासन परिपत्रक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१९/प्र.क्र.३२९/विजाभज-?२, दिनांक १३ मार्च, २०२०. 
१३.शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१३/प्र.क्र.१३०/विजाभज-२, दिनांक 02 नोव्हेंबर,२०२०. 
१४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक- 
ABM २०१९.क्र./प्र१४८/का-११, दिनांक Yo सप्टेंबर,२०१९. 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


१५.शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२, दिनांक २३ मार्च,२०२२. 
१६. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२, दिनांक ०७ जून,२०२२. 
प्रस्तावना :- 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या मुला- 
मुलींसाठी कार्यरत असणाऱ्या खाजगी अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळेमधून पात्र माध्यमिक 
आश्रमशाळांची निवड करुन कनिष्ठ महाविद्यालय/उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सन २००७-०८ पासून 
अनुदानित तत्वावर श्रेणीवाढ करण्याबाबत दि.३०.०५.२००७ रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय 
घेण्यात आला होता. त्यानुसार संदर्भ क्र.१ येथे नमूद दि.२६.६.२००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार १२५ 
व संदर्भ क्र.०२ येथे नमूद दि.३१.८.२००९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये २३, अशा एकूण १४८ कनिष्ठ 
महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आळी आहे. तसेच, शासन निर्णय संदर्भ क्र.०१ मधील परिच्छेद क्र.३ 
मध्ये उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी मान्य कर्मचारी संख्या व कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता नमूद 
करण्यात आली असून खालीलप्रमाणे शिक्षकांचा आकृतिबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 


एक विद्याञाखा असेल तर, दोन विद्याशाखा असेल तर, 
(कला व वाणिज्य/कला वविज्ञान) 
०४ शिक्षक-०१ इंग्रजी विषयाकरीता ०६ शिक्षक-०१ इंग्रजी विषयाकरीता 
०१ मराठी विषयाकरीता ०१ मराठी विषयाकरीता 
०२ विशेष विषयांसाठी 02402=08 विशेष विषयांसाठी 


उपरोक्त आकृतीबंधानुसार राज्यातील एकूण १४८ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांना (कनिष्ठ 
महाविद्यालय) खालीलप्रमाणे पदे निर्धारीत करुन देण्यात आली होती. 


अ.क्र. | पदाचे नाव उच्च माध्यमिक | दि २००८/६/२६.च्या | एकूण 
आश्रमशाळांची । शासन निर्णयानुसार | पदसंख्या 
संख्या आश्रमशाळानिहाय 
निर्धारीत केलेली पदे 
| 08 | उच्च माध्यमिक शिक्षक १४८ ०६ ८८८ 
०२ स्वयंपाकी १४८ i घी १४८ 
प्रयोगशाळा परिचर 
= (विज्ञान शाखेकरीता) नि शकि १ = 
एकूण ११७७ 


२. उपरोक्त आकृतीबंधानूसार उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांच्या (कनिष्ठ महाविद्यालय) भाषा 
शिक्षक वगळता कला व विज्ञान विद्याशञाखेच्या विशोष विषयाकरीता ०२ शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात 
आलेली आहेत. परंतु विज्ञान शाखेत रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित हे चार विषय 
शिकविण्यात येतात. सदर बाब विचारात घेऊन तत्कालीन संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र 
कल्याण, संचालनालय, पुणे यांनी त्यांच्या दि.७/०१/२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये ज्या ठिकाणी इतर 
विद्याशाखेसह विज्ञान शाखेचे वर्ग चालविण्यात येतात त्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेत (कनिष्ठ 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


महाविद्यालय) विज्ञान शाखेसाठी ०२ वाढीव शिक्षकांसह ०८ शिक्षक व ०२ शिक्षकेतर, अशाप्रकारे १० 
कर्मचारी आवश्‍यक असल्याचा अहवाल सादर केला होता. 


कला व विज्ञान विद्याशाखा असलेल्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा १४१ संस्थापैकी उच्च 
माध्यमिक आश्रमशाळांमधील विज्ञान शाखेतील गणित व विज्ञान विषयासाठीच्या ०२ वाढीव पदांना 
उच्चस्तरीय सचिव समिती व शासनाची मान्यता मिळणार असल्याचे गृहित धरून १४१ उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळांतील काही संस्थांद्वारे विज्ञान शाखेसाठी परस्पर शिक्षक कर्मचा-यांची शासनाच्या 
मान्यतेशिवाय संस्था स्तरावर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि, सदर पदे उच्चस्तरीय समितीची 
मान्यतेने निर्माण झालेली नसतानाही काही ठिकाणी क्षेत्रीय स्तरावरुन परस्पर मान्यता देण्यात आळी 
होती. सदर बाब निदर्शनास आल्यानंतर पदनिर्मिती नसतांना संस्थांनी नियमबाह्य नियुक्‍त केलेल्या 
वाढीव ०२ शिक्षकांच्या वेतनाची सर्व जबाबदारी संबंधीत संस्थेची राहील, तसेच जे सक्षम प्राधिकारी 
नियमबाह्य नियुक्‍त शिक्षकांच्या नियुक्‍तीस मान्यता देतील अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी 
संबंधितांची राहील, SIT सूचना या विभागाच्या संदर्भ क्र.१२, दि.१३/०३/२०२० च्या परिपत्रकान्वये 
देण्यात आल्या. 


उक्त परिपत्रकातील निर्देशाच्या अनुषंगाने विज्ञान शाखेतील वाढीव पदावर संस्थांनी परस्पर 
नियुक्‍त केलेल्या ज्या शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात आले. त्यातील काही शिक्षकांनी सदर 
निर्णयाविरुध्द मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. यातील याचिका क्र.२६४/२०२० मध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने सदरहू कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्याबाबत आदेश दिलेले होते. तथापि, १४१ 
उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील ०२ वाढीव पदांची (एकूण २८२ पदे) नियोजन विभाग / वित्त विभाग व 
उच्चस्तर सचिव समिती किंवा मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने पदनिर्मिती झाळेळी नाही. याचिकाकर्त्याची 
नियुक्‍ती संस्थांनी नियमबाह्य व शासन मान्यते शिवाय केलेली आहे. सबब, संबंधितांच्या वेतनाची 
जबाबदारी शासनाची नसून त्यांना नियुक्‍ती दिलेल्या संस्थांची आहे, असे शपथपत्र विभागामार्फत 
दि.२६.१०.२०२१ रोजी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आळे. सदर पार्श्वभुमीवर 
दि.२८.१०.२०२१ रोजी मा. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मा.न्यायालयाने पदनिर्मिती 
संदर्भात शासनाने दि.२९.११.२०२१ पर्यंत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे आदेशा पारित केले आहेत. 


रिट याचिका क्र.२६४/२०२० मध्ये शासनाच्या वतीने दि.२६.१०.२०२१ रोजी दाखल केलेल्या 
शपथपत्रातील भुमिका कायम ठेवून शासनाने उच्च माध्यमिक आश्रमशाळातील गणित व विज्ञान 
विषयासाठी २ वाढीव पदे निर्माण केलेली नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या वेतनाची विनंती मान्य 
करता येत नसल्याचे शपथपत्र दि.२९.११.२०२१ रोजी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात 
आले होते. तद्नंतर मा.उच्च न्यायालयाने उक्त याचिकेत दिलेल्या निर्णयानुसार मुळ याचिकेतील 
याचिकाकर्त्यांसह अन्य याचिकेतील उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील एकूण २२ उच्च माध्यमिक 
शिक्षकांच्या नियुक्त्या एक -विशेष बाब« म्हणून नियमित करून शासन निर्णय दिनांक २६.०६.२००८ 
मधील मंजूर ६ शिक्षकांच्या पदांच्या आकृतीबंधानुसार ज्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित 
उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये पदे Rat आहेत त्या आश्रमशाळांतील Rat पदावर भविष्यात मूळ 
आश्रमशाळेत (ज्या संस्थांनी पदे मंजूर नसतांना २ वाढीव पदभरती केली आहे) २ वाढीव निर्माण 
करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्यास तात्पुरते समायोजन करण्याबाबतचे आदेश शासन मान्यतेने 
दि.२३.०३.२०२२ व दि.०७.०६.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात आले. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये पद मंजूर नसतानाही वाढीव ०२ पदावर नियमबाह्य नियुक्‍त 
केलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी १८ कर्मचाऱ्यांनी मा.उच्च न्यायालयात विविध रिट याचिका दाखल केलेल्या 
असून सदर याचिकांपैकी उक्त Re याचिकांमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने विभागाने तातडीने धोरणात्मक 
निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. 


३. सध्याचे शैक्षणिक धोरण विचारात घेता, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या विज्ञान शाखेत प्रवेशित 
विद्यार्थ्यांना जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र व गणित या चारही विषयाचे शिक्षण देणे आवश्‍यक 
आहे. तथापि सद्य:स्थितीत कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विज्ञान शाखेसाठी दोनच शिक्षक पदे मंजूर आहेत. 
उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या (कनिष्ठ महाविद्यालय) विज्ञान शाखेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 
वेळापत्रकानुसार विषयनिहाय साधारणपणे एकूण घड्याळी २२ तासिका होतात. त्यामुळे विजाभज 
प्रवर्गाच्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या (कनिष्ठ महाविद्यालय) विज्ञान शाखेत जीवशास्त्र, 
रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र व गणित या विषयाकरीता स्वतंत्र पुर्णकाळीन शिक्षकांची आवश्‍यकता 
असल्याने विज्ञान शाखेसाठी वाढीव ०२ शिक्षकांची पदे मंजूर करणे संयुक्तिक आहे. शासनाच्या 
आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय/अनुदानित उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळेतील विज्ञान शाखेत गणित व विज्ञान विषयांसाठी स्वतंत्र विषय शिक्षकांची पदे 
मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने शासन निर्णय, संदर्भ क्र.१३, दि.२०.०९.२०१९ अन्वये निर्माण केली आहेत. 
त्याचधर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळांतील विज्ञान शाखेत स्वतंत्र विषय शिक्षक असणे आवश्‍यक आहे. 


विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना इयत्ता १२ वी नंतर व्यावसायिक (अभियांत्रिकी/वैद्यकीय) 
अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी NEET/JEE/CET सारख्या तांत्रिक परिक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतात. 
तथापि, आश्रमशाळेत स्वतंत्र विषय शिक्षक नसल्याने व आर्थिक स्थितीमुळे निवासी विद्यार्थ्यांना खाजगी 
प्रशिक्षण घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक हित व त्यांच्या भावी कारकिर्दीचा (Career) चा विचार 
करता आदिवासी विकास विभागातील उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांप्रमाणे या विभागांतर्गत चालविण्यात 
येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या उच्च माध्यमिक आश्रमाझाळेच्या (कनिष्ठ महाविद्यालय) विज्ञान शाखेत 
जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र व गणित या विषयाकरीता स्वतंत्र पूर्णकालीन शिक्षक आवश्‍यक 
असल्याने विज्ञान शाखेसाठी वाढीव ०२ शिक्षकांची पदे, असे एकूण १४१ उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळांसाठी २८२ वाढीव पदे मंजूर करणे क्रमप्राप्त आहे. उक्त पार्श्वभूमीवर या विभागांतर्गत सध्या 
सुरु असलेल्या १४१ अनुदानित उच्च माध्यमिक आश्रमाशाळेच्या कला/वाणिज्य व विज्ञान या दोन 
विद्याशाखांसाठी ०२ शिक्षकांची पदे, अशी एकूण २८२ शिक्षकांची पदे नव्याने मंजूर करण्याच्या प्रस्तावास 
सचिव उपसमिती/उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर दि.०८/११/२०२३ रोजी मा.मंत्रीमंडळ 
बैठकीत मान्यता प्राप्त झाल्याने १४१ अनुदानित उच्च माध्यमिक आश्रमाशाळेच्या कला/वाणिज्य व 
विज्ञान या दोन विद्याझाखांसाठी ०२ शिक्षकांची पदे, अशी एकूण २८२ शिक्षकांची पदे निर्माण करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सध्या सुरु असलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद १४१ 
खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक आश्रमाझाळेच्या विज्ञान शाखेसाठी वाढीव प्रत्येकी ०२ विषय 
शिक्षकांची पदे, अशी एकूण २८२ शिक्षकांची पदे या आदेशाच्या दिनांकापासून खालील अटींच्या अधीन 
मंजूर करण्यात येत आहेत. 
पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


१) 


उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या (कनिष्ठ महाविद्यालय) विज्ञान शाखेसाठी वाढीव ०२ शिक्षकांची 
पदे मंजूर केल्याने ज्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेत (कनिष्ठ महाविद्यालयात) कला/वाणिज्य 
आणि विज्ञान अशा दोन विद्याशाखा आहेत त्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेत एकूण ८ 
शिक्षकांची पदे अनुज्ञेय होतील. (शासन निर्णय दिनांक २६/०६/२००८ नुसार मंजूर पदे सहा (६) 
अधिक नव्याने गणित/विज्ञान विषयासाठी मंजूर होणारी दोन पदे ) पैकी कला/वाणिज्य विशेष 
विषय शिक्षकाची दोन आणि मराठी व इंग्रजी विषय शिक्षकाची दोन पदे वगळता उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळेच्या विज्ञान शाखेस गणित, जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र या विशेष 
विषयांकरीता प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे एकूण ०४ विषय शिक्षक अनुज्ञेय राहतील. 

उच्च माध्यमिक आश्रमझाळेच्या (कनिष्ठ महाविद्यालय) विज्ञान शाखेत विशेष विषयाकरीता 
नेमण्यात येणा-या (जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र व गणित) शिक्षकांची शौक्षणिक अर्हता 
शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दि.०९.०९.२०१९, संदर्भ क्र.११ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार तसेच अर्हतेसंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम/अधिनियम, शासन 
निर्णयानुसार असणे आवश्‍यक राहील. 

उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या (कनिष्ठ महाविद्यालय) विज्ञान शाखेतील सर्व शिक्षकांचा 
कार्यभार (कमीत कमी १७ ते १९ तासिका कालावधी) शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या 
धोरणानुसार असल्यासच त्यांना पूर्णवेळ शिक्षक समजण्यात येईल. तसेच, सदर कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली- १९७७, १९८१ व २००६ तसेच 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले नियम/अधिनियम, शासन निर्णयातील तरतुदी, अटी व शर्ती लागू राहतील. 
सर्व १४१ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांनी (कनिष्ठ महाविद्यालय) विज्ञान शाखेतील ०२ वाढीव 
विषय शिक्षकांची पदभरती करण्याच्या अनुषंगाने जाहिरातीस परवानगी देण्याबाबत 
आश्रमशाळानिहाय स्वंतत्र प्रस्ताव आवश्‍यक त्या सर्व कागदपत्रासह संबंधित प्रादेशिक 
उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग यांचे मार्फत शासन मान्यतेसाठी 
सादर करणे बंधनकारक राहील. 

शासन मान्यतेनुसार जाहिरात प्रसिद्ध करून विहीत निवडप्रक्रीया राबविल्यानंतर निवड 
करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदास वैयक्‍तीक मान्यता घेण्याबाबत या विभागाच्या संदर्भ 
क्र.६, दिनांक १५/०१/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद तरतूदींप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्यानंतर सेवार्थ प्रणालीद्वारे वेतन अदा करण्याबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित 
करण्यात येतील. सदर आदेश निर्गमित झाल्यानंतरच संबंधित शिक्षकांना वेतन अनुज्ञेय राहील. 
शासनाने उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत ठरवून दिलेल्या निकषांची 
(वयोमर्यादा/शैक्षणिक अर्हता/बिंदुनामावली) पुर्तता करणाऱ्या उमेदवारांची नियुक्‍ती करणे 
आश्रमशाळा चालविणाऱ्या संस्थांना बंधनकारक राहील. अर्हता धारण न करणाऱ्या उमेदवाराची 
नियुक्‍ती केल्यास सदरची नियुक्‍ती अवैध समजण्यात येईल व त्याबाबत कोणतेही प्रकरण 
उद्भवल्यास त्याबाबतची सर्व जबाबदारी संबधित संस्थेची राहील. 

उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या विज्ञान शाखेत ०२ वाढीव पदाची पदभरती करताना आरक्षण 
धोरणाचे पालन करणे आवश्यक राहील. बिंदुनामावलीनुसार ज्या प्रवर्गाचा अनुशेष शिल्लक 
आहे, त्या प्रवर्गातील उमेदवाराची नियुक्‍ती करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


८) वरील निकषांची/अटींशिवाय या आदेझाच्या दिनांकापासून शासनाच्या मान्यतेशिवाय उच्च 
माध्यमिक आश्रमशाळेच्या विज्ञान शाखेत ०२ वाढीव पदासाठी पदभरती केल्यास सदरहू 
पदभरती अवैध समजण्यात येईल. 

९) शासन निर्णय, संदर्भ क्र.०१ मधील तरतुदीनुसार सर्व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील इयत्ता 
१२ वीच्या वार्षिक परिक्षेचा निकाल किमान ६०% असणे आव्यक राहील. ६०% पेक्षा कमी 
निकाल असलेल्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील शिक्षकांना संबंधित वर्षाकरीता वेतन 
अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच संबंधित उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेस वेतनेतर अनुदान 
(Grant in aid ) अनुज्ञेय राहणार नाही. 

१०) शासन निर्णय, संदर्भ क्र.१६ अन्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मंजूर पदांशिवाय 
अनधिकृतपणे संस्था स्तरावर शासन मान्यतेशिवाय सोबतच्या यादीतील (परिशिष्ट-ब) २२ उच्च 
माध्यमिक शिक्षकांच्या नियुकक्‍्तीस एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देवून उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळांतील रिक्‍त पदावर केलेले तात्पूरते समायोजन या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत 
असून त्यांनी त्यांच्या मूळ आश्रमशाळेत विज्ञान शाखेसाठी नव्याने निर्माण होणाऱ्या २ उच्च 
माध्यमिक शिक्षक पदांवर तात्काळ रुजु व्हावे. सदर संस्थांनी संबंधितांना नव्याने निर्माण 
होणाऱ्या पदावर तात्काळ रुजु करून घ्यावे. अशाप्रकारे समायोजनाद्वारे सदर २२ उच्च 
माध्यमिक शिक्षक त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर रुजू झाल्याने या आश्रमशाळांतील शिक्षक संख्या ८ 
होईल सबब, अन्य कोणतेही वाढीव पदे या आश्रमशाळांना अनुज्ञेय ठरणार नाही. 

२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.६४८/२०२३, 
दिनांक ११ डिसेंबर, २०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२२६१५३६३४३४३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


K Al L A S T A R AC H A N BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2251a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bdecaaba9 


3cee29502d225f6286, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SALUNKE ASC S2CED?, RALASTARACHAND 
(कैलास साळुंके) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत माहितीस्तव :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
२ मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव. 
४) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव. 
६ अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
७ अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८) प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१०) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
११) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२) उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) उप सचिव (आश्रमशाळ), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग (सवी. 

१५) सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (सवी). 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी. (सर्व) 

१७) कार्यासन अधिकारी (विजाभज-१ ते ५), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) निवडनस्ती- विजाभज-१. 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


शासन निर्णय क्रमांक : विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२,दि.२६/९२/२०२३ सोबतचे 


(परिशिष्ट-अ) 
अ.क्र. | विभाग | जिल्हा तालूका शाळेचे नाव ब ठिकाण 
चम =| संगमेश्‍वर । विजाभज कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, निवे 
g बु.ता.संगमेश्‍्वर 
२। नाशिक | जळगांव | अमळनेर उच्च माध्य. आशाळा गडखांब ता.अमळनेर 


3| नाशिक जळगांव च उच्च माध्य. आशाळा पिंपरखेड तांडा ता.चाळीसगांव 


४ | नाशिक जळगांव easy उच्च माध्य. आशा वलठाण तांडा ता.चाळोसगांव् 


५। नाशिक | जळगांब | पाचोरा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा गाळण बु.ता.पाचोरा 


६। नाशिक | जळगांव पारोळा उच्च माध्य. आशाळा भोलाणेतांडा ता.पारोळा 

७। नाशिक | जळगांव | wena उच्च माध्य. आशाळा तळबणतांडा ता.भडगांव 
र नाशिक । नाशिक । बागलाण कनिष्ठ महाविद्यालय, डांगसौंदाणे, ता.बागलाण, 

जि.नाशिक 

९ नाशिक धुळे धुळे कनिष्ठ महाविदया. मोरदड तांडा ता.जि. धुळे 

१०| नाशिक धुळे सिदखेडा कनिष्ठ महाविद्यालय सोडले जि. धुळे 

११ | नाशिक धुळे सिंदखेडा । कनिष्ठ महाविद्यालय, दोंडाईचा ता.शिंदखेडा धुळे 
१२ नाशिक | नंदुरबार नंदुरबार कनिष्ठ महाविद्यालय, अक्राळे.ता.जि.नंदुरबार 

१३। नाशिक | अ. नगर | कनिष्ठ महा. शेकटे ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर 

१४ | नाशिक | अ. नगर पारनेर कनिष्ठ महा. कुरूंद ता.पारनेर जि.अहमदनगर 

१५। नाशिक | अ. नगर (aes. उच्च माध्य. आशाळा आल्हणवाडी ता.पाथडी 

१६। नाशिक | अ. नगर पारनेर कनिष्ठ महा. ढवळपुरी ता.पारनेर जि.अहमदनगर 
१७। पुणे पुणे इंदापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा इंदापूर ता.इंदापूर 
१८। पुणे पुणे शिरुर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा HAS, ता.शिरुर 


१९ पुणे पुणे Le | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सोनवाडी, ता.दो 


२०| पुणे पुणे (oes | उच्च माध्य.आशा वाघळवाडी ता.बारामती पुणे 


२१। पुणे सातारा खंडाळा उच्च माध्य. आशा, पाडेगाव,ता.खंडाळा,सातारा 
२२ पुणे ।सातारा खटाव उच्च माध्य SM, Se, ता. खटाव 

२३। पुणे सातारा सातारा उच्च AA, SM, जकातवाडी, ता.जि.सातारा 
२४। पुणे सांगली जत उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, उमदी ता.जत 


पृष्ठ पेठ पैकी 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


२५ हि. ae जत उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, जत ता.जत 
२६ पुणे Baa AMSAT उच्च माध्य. आशा, इस्लामपूर ता.बाळवा 

२७|। पुणे Rad वाळवा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आष्टा ता.बाळवा 
२८। पुणे [a] वाळवा । उच्च माध्य. आश्रमशाळा, जाक्राईबाडी, ता.बाळवा 
२९। पुणे [ee पलूस उच्च माध्य. आशाळा, सांडगेबाडी ता.पलुस 
30] पुणे सोलापूर । उ. सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा भोगाव 

३१। पुणे सोलापूर । उ. सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पाकण 

३२| पुणे सोलापूर । अक्कलकोट | उच्च माध्य. आशाळा कडबगाव ता.अक्कलकोट 
33) पुणे सोलापूर माढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा STH 

३४। पुणे सोलापूर [SBE | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा खामगाव ता.बाशी 
३५ | पुणे सोलापूर । मंगळवेढा उच्च माध्य.आशाळा येड्राव, ता.मंगळवेढा 
३६ WOT सोलापूर । मंगळवेढा उच्च माध्यआशाळा बालाजीनगर ता.मंगळवेढा 
३७ | पुणे सोलापूर er "| उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा दै 

३८। पुणे सोलापूर ie | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा तांबेबाडी तांडा, ता.बाशी 
३९ पुणे सोलापूर ॥ 11. | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सर्जाप 

४० | पुणे सोलापूर | अक्कलकोट | उच्च माध्य.आशाळा रुद्देवाडी ता.अक्कलकोट 
४१। पुणे सोलापूर | अक्कलकोट | उच्च माध्य.आशा ळळी ता.अक्कलकोट 
४२ पुणे सोलापूर । अक्कलकोट उच्च माध्य. आशा कोन्हाळी ता.अक्कलकोट 
४३। पुणे सोलापूर । पंढरपूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वाखरी ता.पंढरपूर 
४४ । पुणे सोलापूर  द.सोलापूर | उच्च माध्य.आश्रमशाळा मुळेगाब ता.द.सोलापूर 
vy] पुणे | कोल्हापूर हिं उच्च माध्य.आशा रजपूतवाडी ता.करव 

४६ हि की निब उच्च माध्य. आशा, शिवगडतांडा,ता.औरंगाब् 
४७ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | खुलताबाद उच्च मा.आ.शाळा, वेरुळतांडा, ता.खुलताबाद 
४८ दिक as शिळी उच्च मा.आ.शाळा, HHS जळगांव ता.पैठण 
ड९ गार वि ay उच्च माध्य. आशाळा जटवाडा ता.औरंगाब 
Ko Pos 6 कन्नड उच्च मा.आ.शाळा, तेलवाडी, ता.कन्नड 

QR विका 91: कन्नड उच्च मा.आ.शाळा, आंबा तांडा, ता.कन्नड 

५२ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कन्नड उच्च मा.आ.शाळा, ब्राम्हणीगराडा, ता.कन्नड 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


५३ फक [oe |, ee ees 
Gy ea fF aie | उच्च मा.आ.शाळा,नाईव ARTE, ता.गेव 
५५ ets Boa ae उच्च मा.आ.शाळा, Wea ता.गेव 
न छि [ae | Baz उच्च मा.आ.शाळा, दारावती ता.परळं 
५७ ७,७१1... Ley pe उच्च मा.आ.शाळा, वसंतनगर, ता.परळं 
QC as | Lae | उच्च मा.आ.शाळा, कौडगांब हुडा ता.परळं 
५९ बिड Ley माजलगांव उच्च मा.आ.शाळा, वारोळा, ता.माजलगांव 
६० eas oe [ae | उच्च मा.आ.शाळा, मराठवाडी तांडा, ता.आष्ट 
६१ paces [Seer] [Pee उच्च मा.आ.शाळा, साडेगांव, ता.जि.परभण 
६२ विन | सेलू उच्च मा.आ.शाळा, वालूर, ता.सेलू 
६३ (रागा eal गंगाखेड उच्च मा.आ.शाळा, मालेवाडी, ता.गंगाखेड 
aw गागा [een | गंगाखेड उच्च मा.आ.शाळा, राणीसावरगांब, ता.गंगाखेड 
६५ निळ "| गंगाखेड उच्च मा.आ.शाळा, वागदरातांडा, ता.गंगाखेड 
६६ Pees a जिंतूर उच्च मा.आ.शाळा, इटोली, ता.जितूर 
६७ ॥ हि. जिंतूर उच्च मा.आ.शाळा, चारठाणा, ता.जितूर 
GC Mee Ral जिंतूर उच्च मा.आ.शाळा, गडदगव्हाण, ता.जितूर 
६९ eles al पालम उच्च मा.आ.शाळा, मोजमाबाद, ता.पालम 
७० नि बिया पालम उच्च मा.आ.शाळा, बनवस, ता.पालम 
७१ बि जालना जालना उच्च मा.आशा, राठोडनगर,ता.जि.जालना 
७२ बि जालना । बदनापूर उच्च मा.आ.शाळा, तुपेबाडी, ता.बदनापूर 
७३ asad अकोला पातूर कला व विज्ञान उच्च माध्य. आशा,गावंडगाव 
es on) अकोला बाशि उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, पंराडा 

टाकळी 
ee अमरावती | अकोला बाशि उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, साखरविरा 
टाकळी 
७६ नि अकोला विवा उच्च माध्य.आशा दहातोंडा ता.मुतिजाप 
७७ ae | यवतमाळ ee जिजाऊ उच्च माध्य.आशाळा खापरी ता.घाटं 
७८ क्क यवतमाळ Cae ट्रीय उच्च माध्य. आशाळा, लोणी ता.आणी 
७९ वती यवतमाळ La उच्च माध्य. आश्रमशाळा, हेटी येरमल ता.आर्ण 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


८० नको ७७७७७७ a 3] 
८१ peal यवतमाळ । दारव्हा उच्च माध्य . आश्रमशाळा, हरु ता.दारव्हा 
CR fe यवतमाळ | द्रिगस उच्च माध्य.आश्रमशाळा, रुई(तलाव) ता.दिग्रस 
८३ ७६६. यवतमाळ | द्रिगस स्व.पिरु नाईक उच्च मा. आ. शाळा तिव 
x, aaa यवतमाळ | द्रिगस श्री.शबाजी मोघे उच्च माध्य. आशा वडगांव 
८५ | ती यवतमाळ पुसद उच्च माध्य. आ. शाळा सावरगांव बंगला 
८६ Pare यवतमाळ पुसद उच्च माध्यमिक आ.शाळा चिखलीकॅम्प 
८७ 0 ती. यवतमाळ । महागांव अत.मिर्झा विजाभज उच्च मा.आशाळा काळी दो. 
८८ poe यवतमाळ | महागांव .जी.देशमुख विजाभज उच्च मा. आशा आम" 
८९ eed यवतमाळ (तता मा.पु.आडे विजाभज उच्च माध्य.आशा मुकुटबन 
९० el यवतमाळ नेर उच्च माध्य. आश्रमशाळा, चिकणी (डोमगा) ता.नेर 
९१ Pa यवतमाळ | कळंब उच्च माध्य.आशा, शिवपूरी ता.कळंब 
९२ saul यवतमाळ | उमरखेड उच्च माध्य. आश्रमशाळा, ढाणको ता.उमरखेड 
९३ pee बुलढाणा । लोणार उच्च माध्य.आश्रमशाळा, चोरपांग्रा, जि.बुलढाणा 
दड ७ वाशिम मानोरा ब.ना. उच्च माध्य आशा पुलउमरी ता. मानोरा 
९५ 6६) बाशिम । मालेगाव उच्च माध्य. आशा किन्हीराजा ता.मालेगाव 
९६ लातूर fag सेनगांव उच्च माध्य.आशा, बाभुळगांव ता.सेनगांव 
९७ | लातूर हिंद सेनगांव उच्च माध्य. आशा लिगदरी SM नां.ता.सेनगांव 
९८ | लातूर eee POAT उच्च माध्य.आशा रामेश्वर तांडा ता.कळमनूर 
९९ | लातूर शि POL उच्च ATA, SM वरुडतांडा ता.कळम 
१०० | लातूर नांदेड नांदेड उच्च माध्य. आश्रमशाळा वाघाळा ता.जि.नांदेड 
१०१ लातूर नांदेड नांदेड उच्च माध्य. आशा हस्सापूर ता.जि.नांदेड 
१०२ | लातूर नांदेड मुदखेड उच्च माध्य. आशा मुदखेड ता.मुदखेड जि.नांदेड 
१०३ | लातूर नांदेड हि. नगर उच्च मा. आ. शाळा जर्गदेशनगर पोटा (बु) 
१०४ | लातूर नांदेड भोकर उच्च मा.आ. शाळा भोकर 
१०५ लातूर नांदेड नांदेड उच्च माध्य. आ.शाळा, ब्राम्हणवाडा ता. जि.नांदेड 
१०६ लातूर नांदेड देगलूर उच्च माध्य. आ.शाळा शिळवणी बॉ 
१०७ | लातूर नांदेड । नायगाव(खै) उच्च माध्य. आशा कुंटूरतांडा ता.नायगांव (खै) 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


१०८ | लातूर बिच ae उच्च TAS. शाळा मरवाळीतांडा Cd 
१०९ | लातूर नांदेड मुखेड उच्च माध्य .आ. शाळा चव्हाणव 
११० | लातूर नांदेड मुखेड उच्च माध्य आशा सकनुरतांडा ता.मुखेड नांदेड 
१११ । लातूर नांदेड कंधार उच्च माध्य.आ. शाळा गांध 
११२। लातूर नांदेड कंधार उच्च माध्य. आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव 
११३ | लातूर नांदेड हदगाव उच्च माध्य. आशाळा पळसा ता.हदगाव जि.नांदेड 
११४ | लातूर नांदेड किनवट उच्च माध्य. आशा पळशीतांडा ता.किनवट 
११५ | लातूर नांदेड मुखेड कनिष्ठ महा., वसंतनगर कोटग्याळ ता. मुखेड 
११६। लातूर नांदेड किनवट उच्च माध्य.आशा दहेलीतांडा ता.किनवट नांदेड 
११७ | लातूर । उस्मानाबाद | उस्मानाबाद उच्च माध्य. आशा AH ता.जि.उस्मानाबाद 
११८ | लातूर | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद उच्च माध्य. आशाळा बावी ता.जि.उस्मानाबाद 
११९ | लातूर । उस्मानाबाद | उस्मानाबाद उच्च माध्य. आशा येवती ता.जि.उस्मानाबाद 
१२० | लातूर | उस्मानाबाद | तुळजापूर उच्च माध्य. आशा जळकोट ता.तुळजापूर 
१२१ लातूर । उस्मानाबाद | उमरगा उच्च मा. आ. शाळा नाईकनगर,सुंदरव 
१२२| लातूर । उस्मानाबाद | उमरगा उच्च मा. आ. शाळा पेठसांगवी,ता.उमरगा 
१२३। लातूर | उस्मानाबाद भूम उच्च माध्य. आ. शाळा नळ 
१२४ | लातूर लातूर लातूर उच्च मा.आ. चिंचोलीराव वाडी, ता.जि.लातूर 
eau | TUR लातूर लातूर उच्च मा.आ. पिपंळगाव (अंबा), कानडीबोरगाव, 
ता.जि.लातूर 
१२६ | लातूर लातूर लातूर उच्च मा. आ. शाळा महापूर 
१२७ | लातूर लातूर रेणापूर उच्च माध्य.आशा रेणापूर ता.रेणापूर जि.लातूर 
१२८ लातूर लातूर शिळ अँ उच्च मा. आ. शाळा मनोहर तांडा,पो.कोटग्याळ 
१२९। लातूर लातूर भं उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सत्तरधरव 
१३० | लातूर लातूर अहमदपूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा तुळशीरामतांडा 
१३१ | लातूर लातूर अहमदपूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा किनगाव 
१३२। लातूर लातूर चाकूर उच्च मा. आ. शाळा जानबळ 
१३३। लातूर लातूर जळकोट उच्च मा.आशा शिवाजीनगर तांडा ता.जळकोट 
१३४ | लातूर लातूर चिल उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा नांव 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.ई६३०/विजाभज-२ 


१३५ लातूर लातूर Lee] उच्च मा. आ. शाळा जानापूर (शि.) 
१३६ | लातूर लातूर Lae | उच्च मा. आ. शाळा बोरतळाप 
१३७ | नागपूर | गोंदिया सडक उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सडकअर्जुनी 

अर्जूनी 

१३८ | नागपूर | चंद्रपूर Le | श्रीम.पन्नाबाई उच्च माध्य.आशा दमपूर म॑ 
१३९ | नागपूर । चंद्रपूर oe | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पि 
१४० | नागपूर चंद्रपूर ee | उच्च माध्य.आश्रमशाळा आंबेधानोरा ता.पोभूण 
१४१ नागपूर ail शिळ व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रेखेगांव 


"00% KAILAS TARACHAND SALUNKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 
KA | LA S TA RAC H A N D BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
4.20=2251a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bdecaaba93cee 
29502d225f6286, postalCode=400032, 


SALU N KE rialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD733 
9ASCA3B170A0E91352CED7, KAILAS TARACHAND SALUNKE 


Date: 2023.12.26 15:36:25 +05'30' 


(केलास साळुंके) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२ 


शासन निर्णय क्रमांक : विभशा-२०२०/प्र.क्र.६३०/विजाभज-२,दि.२६/१२/२०२३ सोबतचे 


(परिशिष्ट-ब) 

अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव ।__ सहशिक्षकाचे नावा 

व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, मुखाई, ता.शिरुर, जि.पुणे श्रीमती सीमा भारत पाटील | 

2. पौ.सविता संदीप लीम 

३. ।कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, बालाजीनगर, श्री.वनायक बाबुराव राजमाने 

४. । ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर श्री.गरोश गंगाधर शिंपी 

५. | कनिष्ठ महाविद्यालय, Asa, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर । श्री.दत्ता बाळू पवार 

६. । उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, मोजमाबाद, ता.पालम, श्री.कैलास भगवान जवळके 
जि.परभणी 

७. | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, SATS, ता.पालम श्री.सुनील ओंकार लांडगे 

८. | जि.परभणी MATA संभाजी बडेवाले 

९. | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, गाळण बु., ता.पाचोरा, श्री.भटू नाटू प 
जि.जळगाव 

१०. | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, बोरतळा पाटी, ता.उदगीर, । श्री.स्वाती गंगाधर चामवाड 

११. । जि.लातूर M.A भगवान बायस 

१२. न = श्री.रमेश एल.गंगाधर 

a कनिष्ठ महाविद्यालय, पळशी तांडा, ता.किनवट, जि. गग रता 

१४. | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, येड्राव, ता.मंगळवेढा, श्री.स्वामी चंद्रशेखर ANS 
जि.सोलापूर 

१५ ।सदगुरु उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, इस्लामपूर, | श्रीमती सोनाली सावंत 

१६ । ता.वाळवा, जि.सांगली । श्रोमती तेजस्विनी जाधव | 

१७. | कनिष्ठ महाविद्यालय, पाडेगाव, ता.खंडाळा, जि.सातारा  । श्री.राहुल राठं 

१८. | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, मनोहरतांडा, ता.औस श्री.राजेंद्र धानुरे, 

१९. | जि.लातूर श्रीमती सावळकर 

२०. | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, शेकटे, ता.पार्थडी, श्रीमती फुंदे वनमाला 
जि.अहमदनगर बद्रीनारायण 

२१. श्री.काळोखे अजय आबासाहेब 

२२. | उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, महागाव, ता.महागाव, मो.मुज्जमिल मुसा 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2. 


SALUNKE 


5.4.20=2251a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bd ba93cee2 

9502d225f6286, postalCode=400032, डॉ hi 
INumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD7339 

A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND SALUNKE 

Date: 2023.12.26 15:36:44 +05'30' 


(केलास साळुंके) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


